महाराष्ट्र शासन 


सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगतीयोजनेंतर्गत 
पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचनेचा दुसरा लाभ 


मंजूर करण्याबाबत... 


कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन Seat क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०७/प्रशा-२ (रोजगार) 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
४था मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


दिनांक : ६ .१२.२०२१. 


संदर्भ:- आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांक : कौविरावेउआ-२/राजप/आस्था/(२४/२०२१)३८३८-७९, 
दिनांक २४.०६.२०२१ 


शासन आदेश : 


वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन 


आयोगाच्या शिफासशीनुसार शासकीय कर्मचारी / अधिकाऱ्यांना 90,20 व ३० वर्षाच्या नियमित 


सेवेनंतरची तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वसित प्रगती योजना ही दिनांक ०१.०१.२०१६ 


पासून लागु करण्यात आली आहे. 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०२ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अधिका-यांना १०,२० 


व ३० वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर पहिला, दुसरा व तिसरा लाभ अनुज्ञेय करण्याची तरतूद आहे. सदर 


तरतूदी नुसार कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील कौडल्य विकास, रोजगार व 


उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१८ : ४९१०० -१५५८००) या पदावर 


सलग २० वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या खालील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीप्रमाणे आश्वासित 


प्रगती योजनेचा (एस २३ : ६७७०० - २०८७००) दुसरा लाभ मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिका-यांचे नावा | पदनाम प्रथम आ.प्र.योजने । आ.प्र.योजने asap । आ.प्र.योजने 
क्र नियुक्तीचा दि. | अंतर्गत (१२ | अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत 
वर्षे ) पहिला | पहिळा लाभ | (१२५८) दुसरा 
लाभ मंजूरीचा | मंजूरीची दुसरा लाभ | मंजूरीची वेतनश्रेणी 
दि. वेतनश्रेणी मंजूरीचा दि. 
cal श्री.भै.गो.येरमे सहा. १६.०७.१९९९ | १६.०७.२०११ | ९३००-३४८०० १६.०७.२०१९ | 5-२३ : ६७७००- 
(स.से.) आयुक्‍त ग्रेड पे. रु. ५७००० २०८७०० 
२ श्री. प्र. ग. हरडे | सहा. २६.०८.१९९९ २६.०८.२०११ ९३००-३४८०० २६.०८.२०१९ 5-२३ : ६७७००- 
(स.से.) आयुक्‍त ग्रेड पे. रु. ५७००० २०८७०० 
३ | at. वि. कृ. माळी | सहा. २३.०७.१९९९ | २३.०७.२०११ | ९३००-३४८०० | २३.०७.२०१९ | 5-२३ : ६७७००- 
(स.से.) आयुक्‍त (स्वे.नि.दि. ग्रेड पे. रु. ५७००० २०८७०० 
२०.१२.२०१९ 
४ | श्री. स. कृ .माळी | सहा. २९.०७.१९९९ । २९.०७.२०११ | ९३००-३४८०० २९.०७.२०१९ | S-23 : ६७७००- 
(स.से.) आयुक्‍त ग्रेड पे. रु. ५००० २०८७०० 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०७/प्रश्‍ा-२ (रोजगार) 


५ | at. स. पा. चाटे | सहा. १५.०७.१९९९ | १५.०७.२०११ | ९३००-३४८०० १५.०७.२०१९ | 5-२३ : ६७७००- 
(स.से.) आयुक्‍त ग्रेड पे. रु. ५००० २०८७०० 

६ | श्रीम.स्मि. वि.गवळी | मा. ३१.०८.१९९९ | ३१.०८.२०११ | ९३००-३४८०० ३१.०८.२०१९ | 95-२३ : ६७७००- 
(स.से.) अधिकारी ग्रेड पे. रु. ५००० २०८७०० 

७ । श्री.आ. बा. तांबोळी | मा. २८.०७.१९९९ । २८.०७.२०११ । ९३००-३४८०० २८.०७.२०१९ | 89-२३ : ६७७००- 
(स.से.) अधिकारी ग्रेड पे. रु. ५००० २०८७०० 

८ | श्रीम.नि. प्र. औघड | मा. २६.०७.१९९९ । २६.०७.२०११ । ९३००-३४८०० २६.०७.२०१९ । 5-२३ : ६७७००- 
(स.से.) अधिकारी ग्रेड पे. रु. ५००० २०८७०० 

९ । श्री.वि.वि. मा. २३.१२.१९९९ | २३.१२.२०११ । ९३००-३४८०० २३.१२.२०१९ | 95-२३ : ६७७००- 
कानिटकर (स.से.) | अधिकारी ग्रेड पे. रु. ५००० २०८७०० 

fal श्री.दे. ग. राजे | सहा. १७.०७.१९९९ । १७.०७.२०११ | ९३००-३४८०० १७.०७.२०१९ | 5-२३ : ६७७००- 
(स.से.) आयुक्‍त ग्रेड पे. रु. ५००० २०८७०० 


सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभामुळे संबंधित अधिका-यांच्या जबाबदारीत 
आणि कर्तव्यामध्ये वाढ होत नसली तरी त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. २.०३.२०१९ मधील 
तरतुदीच्या अधीन राहून नियमित पदोन्नतीप्रमाणे पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन संरचनेत वेतन 
निश्चितीचा लाभ मिळेल. या योजने अंतर्गत वरीष्ठ वेतन संरचना दिल्यानंतर वेतननिश्चिती नियमित 
पदोन्नतीप्रमाणे होईल, मात्र त्याच वेतन संरचनेत नियमित कार्यात्मक पदोन्नती मिळाल्यानंतर पुन्हा 
वेतन निश्चितीचा लाभ देय होणार नाही. 
प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या अथवा नियमित पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या 
अधिकाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देय होणार नाही. या योजनेतंर्गत वरिष्ठ वेतन श्रेणी दिल्यानंतर 
प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या वा पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱयांना देण्यात आलेला लाभ 
काढून घेण्यात येईल. मात्र दिलेल्या लाभाची वसूली करण्यात येणार नाही. 
या आदेशान्वये कालबध्द पदोन्नती / सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यांत 
आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पीएवाय-१०८२/सीआर-११००/ (एक)/ 
एसईआर-३, दि. ०६/१११९८४ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक वेपूर -२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, 
दि. २०/०२/२०१९ नुसार वेतन निश्चितीचा विकल्प द्यावयाचा असल्यास तो त्यांनी हे आदेश निर्गमित 
झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. 
आयुक्त, कौठल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांनी वरील 
अधिका-यांच्या पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन संरचनेतील वेतन निश्चिती त्यांनी दिलेल्या विकल्पानुसार 
करुन त्यांना या योजनेचा लाभ त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक व वेतन संरचेनुसार देण्यात 


यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०७/प्रश्‍ञा-२ (रोजगार) 


सदर शासन seat या विभागाची नस्ती क्रमांक कौविउ-२०१६/प्र.क्र. ४८/प्रशा-२ वर वित्त 
विभागाने अनौ./संदर्भ क्रमांक १२८/२०/ सेवा-३, दि. ११.०६.२०२० अन्वये दिलेल्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्रं. २०२११२०६१५५०१२२१०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 

S a Nn t O S h DN: c=IN, o=Maharashtra State Skill Development Society, 
ou=eOffice, postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ca575 1 ffedbb0OSfdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e 
20f744e251360f7920a, 


Vithal १०९११९ ices 
(संतोष रोकडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई /नागपूर. 

३. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍ताळलय , कोकण भवन, नवी मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित स्वी 

७. सबंधित अधिकारी (आयुक्त, कौडाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय , 
कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेमार्फत) 


८. निवडनस्ती (प्रश्‍ञा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


